RNINo. MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष २ , अंक १२५ ] 


बुधवार , सप्टेंबर २८, २०१६ / आश्विन ६, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक २५० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


" 


आदिवासी विकास विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ सप्टेंबर २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ . 

क्रमांक आविवि . २०१६ / प्र.क्र . ७७/ का - ५.- महाराष्ट्र लोकसेवा अधिकार अधिनियम , २०१५ ( २०१५ चा महा. ३१ ) मधील कलम ३ च्या 
उप - कलम ( १) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या 
नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देणे , आदिवासी मुलांमुलींकरिता शासकीय वसतिगृहात मोफत प्रवेश देणे , अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना 
शालांत परीक्षेत्तर शिष्यवृत्ती ( भारत सरकार शिष्यवृत्ती ), सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती या सेवेशी संबंधित प्रशासकीय 
विभाग 

म्हणून आदिवासी विकास विभागाने क्र . आविवि . २०१५ / प्र.क्र . ३/ का -१६, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१६ अन्वये या सेवा तसेच सेवेची नियत 
कालमर्यादा , पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपील प्राधिकारी अधिसूचित करण्यात आले आहेत 

ज्याअर्थी, शासकीय आश्रमशाळा समुहात अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देण्याच्या सेवेत येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन 
महाराष्ट्र शासनाने वरील अधिसूचनेच्या परिशिष्टातील क्र . १ येथील शासकीय आश्रमशाळा समूह योजनेंतर्गत मुलांना मोफत प्रवेश देणे, ही सेवा 
अधिसूचनेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे ; 

ज्याअर्थी, अनुसूचित जमातीच्या लोकांना जात प्रमाणपत्र वैधता विहित मुदतीत उपलब्ध करून देण्याची सेवा, वरील अधिनियमाच्या 
तरतुदीनुसार लोकसेवा म्हणून दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ च्या अधिसूचनेतील परिशिष्टात समाविष्ट करण्याचानिर्णयही महाराष्ट्र शासनाने घेतला 
आहे . 


यास्तव आता, महाराष्ट्र लोकसेवा अधिकार अधिनियम , २०१५ ( २०१५ चा महा. ३१ ) मधील कलम ३ च्या उप - कलम (१ ) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ च्या अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 

( अ) अ. क्र . १ येथील शासकीय आश्रमशाळा समूह योजनेंतर्गत मुलांना मोफत प्रवेश देणे, ही नोंद वगळण्यात येत आहे. 
( ब ) अ. क्र . ५ येथील नोंदीनंतर पुढील नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


( १ ) 


भाग चार - ब - २५०-१ 


२ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब , सप्टेंबर २८ , २०१६ / आश्विन ६ , 


शके १ ९ ३८ 


अ.क्र . 


लोकसेवेचा 
तपशील 


लोकसेवा पुरविण्यासाठी विहित केलेली 
कालमर्यादा ( कामकाजाचेदिवस ) 


पदनिर्देशित 
अधिकाऱ्याचे 


प्रथम अपिलीय 
अधिकाऱ्याचे 


द्वितीय अपिलीय 

अधिकाऱ्याचे 


पदनाम 


पदनाम 


पदनाम 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


“ ६ 


उपाध्यक्ष तथा 


सदस्य - सचिव 
तथा उप संचालक 

( संशोधन ) 


सह आयुक्त 


( ३ ) 
आदिवासी परिपूर्ण अर्ज आवश्यक कागदपत्रांच्या पूर्ततेसह 
व्यक्तींना असल्यास आणि 

अनुसूचित ( १) तपासणी समितीकडून शालेय व गृह चौकशीसाठी 
जमातीचे वैधता दक्षता पथकाकडे पाठविण्यात आले नसेल तर 
प्रमाणपत्र देणे . १५० दिवस . 

( २) तपासणी समितीकडून शालेय व गृह चौकशीसाठी 
दक्षता पथकाकडे पाठविण्यात आले असेल तर 
१८० दिवस. * 


अध्यक्ष तथा 
आयुक्त , आदिवासी 
संशोधन व प्रशिक्षण 
संस्था, पुणे. 


" 


* टीप. - महाराष्ट्र अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग जातीचे 
प्रमाणपत्र ( देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचेविनियमन ) अधिनियम , २००० ( २००१ चा महा . २३ ) मधील कलम ७( २) नुसार समितीच्या निर्णयाविरुद्ध 
मा . उच्च न्यायालयामध्ये अपिल करता येत असल्यामुळे उक्त लोकसेवा ही न्यायप्रविष्ट प्रकरणांना लागू रहाणार नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


सु. ना . शिंदे, 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, सप्टेंबर २८ , २०१६ / आश्विन ६ , 


शके १ ९ ३८ 


३ 


TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 28th September 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA RIGHT TO PUBLIC SERVICES ACT, 2015 . 

No. TDD . 2016 /C.R . No. 77 /D - 05.— Whereas, the Tribal Development Department has, being 
the concerned administrative Department in respect of the services regarding free education in 
wellknown residential English Medium School, Hostel Facilities, Post Martic Scholarship , Golden 
Jubilee Pre -Matric Scholarship to the Students belonging to the Scheduled Tribes issued 
Government Notification , No. TDD . 2015 /C.R . No.3/ D - 16 , dated the 31st December 2015 in exercise 
of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 3 of the Maharashtra Right to Public Services 
Act, 2015 (Mah . XXXI of 2015 ), notified the Public services rendered by the respective concerned 
Designated Officers alongwith the stipulated time limit, First Appellate Authorities and Second 
Appellate Authorities , specified in the Schedule appended herewith , for the purposes of the said 


Act ; 


And whereas , the Government of Maharashtra , after considering the difficulties to fill up 
the application online for availing the service of free education to the Scheduled Tribe students 
in Ashram School, the Government has decided to delete the entry 1 relating to service of free 
education to the Scheduled Tribe students in Ashram School from the said notification ; 

And whereas , the Government of Maharashtra has decided to issue the Caste Validity 
Certificate to the persons belonging to the Scheduled Tribes, as a public service within the 
stipulated time under the provisions of the said Act , by inserting the entry to that effect in the 
Schedule appended to the said notificaton dated 31st December 2015 . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 3 of the 
Maharashtra Right to Public Services Act, 2015 (Mah . XXXI of 2015 ), the Government of 
Maharashtra hereby amends the said notification dated the 31st December 2015 as follows : 

(a ) Entry 1 relating to free education to the Scheduled Tribe students in Ashram School 
shall be deleted ; 

(6 ) After entry 5 , the following entry shall be added , namely : 


Sr. 
No. 


Name of 
Public 
Service 


Time Limit for providing 
service (working days ) 


First 
Appellate 
Authority 


Second 
Appellate 
Authority 


Designated 
Officer by 

whom 
services will 
be provided 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


6 6 


To issue After receipt of complete applica Member 

Vice 

Chairman 
Caste tion with necessary documents , Secretary Chairman and 
Validity and 

and Deputy 

and Joint Commissioner, 
Certificate (i ) If the matter does not handover Director Commissioner . Tribal 
to Scheduled to the Vigilance Cell for school and (Research ). 

Research 
Tribe home enquiry , then , 150 days . 

and Training 
persons . (ii) If the case is handover to 

Institute , 
Vigilance Cell for school and home 

Pune .” . 
enquiry , then , 180 days . * 


* 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, सप्टेंबर २८, २०१६ / आश्विन ६ , 


शके १ ९ ३८ 


*Note.As per section 7 ( 2 ) of Maharashtra Scheduled Castes , Scheduled Tribes, De-notified 
Tribes (Vimukta Jatis ), Nomadic Tribes , Other Backward Classes and Special Backward Category 
(Regulation of Issuance and Verification of) Caste Certificate Act , 2000 (Mah . XXIII of 2001), the 
decision given by the Scheduled Tribe Scrutiny Committee may be challenged before the High 
Court . Therefore , Right to Public Service will not be applicable to those cases which are 
sub - judice before court of law . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. N. SHINDE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


